मंत्रालयीन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष 
अधिकारी यांचे सन २०२२ मधील सेवाप्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२२/प्र.क्र.२१/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-२०२२/प्र.क्र.२१/का.१७, दि. २० जुलै, २०२२. 


शासन परिपत्रक- 

सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा २०२२ च्या प्रशिक्षणासाठी सर्व 
प्रशासकीय विभागांकडून पात्र उमेदवारांचे अर्ज संदर्भाधीन दि. २० जुले, २०२२ च्या परिपत्रकान्वये 
मागविले होते. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालय यामधील 
सहायक कक्ष अधिकारी यांचे सन २०२२ मधील सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण वर्ग दिनांक १२ सप्टेंबर, 
२०२२ ते १६ नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत परिषद सभागृह, सहावा मजला, मंत्रालय, मुंबई येथे 
आयोजित करण्यात येत आहेत. 
२. प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे सदर प्रशिक्षण वर्गात प्रवेश 
देण्यात आलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांची नावे सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 


करण्यात आले आहेत. 

३. सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा विहीत संधीत व कालावधीत उत्तीर्ण 
न झाल्यास संबंधीत सहायक कक्ष अधिकारी यांची वेतनवाढ रोखण्याची तसेच ज्येष्ठतेवर परिणाम 
करण्याची तरतूद “महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालय सेवा (सहायक) सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा 
नियम, १९७७” या परीक्षा नियमात आहे. त्यामुळे सदरहू प्रशिक्षण गांभीर्यपूर्वक घेण्याबाबत सूचना 
सर्व संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांना कटाक्षाने देण्यात याव्यात असे सर्व विभागांना कळविण्यात 
येत आहे. 

४. सर्वमंत्रालयीन विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयास विनंती करण्यात येते 
की, त्यांनी सदरहू परिपत्रक तातडीने सर्व संबंधित प्रशिक्षणार्थींच्या ( प्रतिनियुक्तीवर / रजेवर 
असलेल्या / अन्य विभागातून बदली होवून आलेल्या प्रशिक्षणार्थींसह ) निदर्शनास आणावे व त्यांची 
स्वाक्षरी घेवून ते कागदपत्र आपल्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावेत. महाराष्ट्र शासन दुय्यम 
मंत्रालय सेवा ( सहायक ) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम,१९७७ मधीळ नियम १४ नुसार 
संबंधित उमेदवारांस दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२२ पासून सुरु होणाऱ्या सदरहू प्रशिक्षण वर्गास उपस्थित 
राहण्यासाठी आवश्‍यक परवानगी द्यावी. 

५. प्रशिक्षणास प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांस अभ्यासासाठी आवश्‍यक असलेली विहित पुस्तके 
संबंधित विभागांनी कृपया उपलब्ध करुन द्यावीत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः SAF २०२२/प्र.क्र.२१/का.१७ 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८३०१२१००१४८०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GEETA RAHUL KULKARNI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


7e0d978442ac6b599d6a0abcf7 3fe717ee52994443 
18509075101cc93, postalCode=400032, st=Maharashtr 


KULKARNI ताक 
(गीता रा. कुलकर्णी) 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


१ सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ( पत्राने ) 

२ सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 

३. श्री. प्रकाश साबळे, सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४ श्री. प्रशांत साजणीकर, सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

५. श्री. ना.रा. थिटे, उप सचिव, विधानभवन, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

६. श्रीम. गीता रा. कुलकर्णी, उप सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

७. श्री.आ.अ.लळोपिस, से.नि. अवर सचिव, सहकार, पणन व garam विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२, 

८. श्रीम. आरती शं. देसाई, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

९.  श्रीम.सरोज देशपांडे, अवर सचिव, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१०. श्रीम. गीता यादव, कक्ष अधिकारी, उपसभापती कार्यालय, विधानभवन, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

११. श्रीम. माधवी शिंदे, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः PAF २०२२/प्र.क्र.२१/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-२०२२/प्र.क्र.२१/का-१७, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२२ सोबतचे 


सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा २०२२ च्या प्रशिक्षण वर्गासाठी प्रवेशा देण्यात 


आलेल्या उमेदवारांचा तपशील. 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभाग 
।_१_ | श्री. विवेकानंद मारोतराव निकम नगर विकास विभाग 
२ श्री. दत्ता भवानी डोईफोडे नगर विकास विभाग 
३ | श्री. जगदीशा ना. कैरमकोंडा नगर विकास विभाग 
| ४ | श्री. प्रविण आप्पाराव पंडीत पर्यावरण विभाग 
५ | श्री. क्रषिकेशा गंगाधर भागवत alate’ विकास व उद्योजकता विभाग 
६ | श्रीम. अर्चना प्रकाश पाटील सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
७ | श्री. प्रशांत उत्तम गायकवाड सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
८ _ श्री. विद्यासागर शिवराज बिरादार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
९ । श्री. विजय आनंदा शिदे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
| qo. | श्री. रामराव रावसाहेब लहाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
।_११_ श्री. सत्यजीत नावदेव जाधव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१२ | श्री. ज्ञानदेव विश्वनाथ लाड झालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१३ | श्री. गोरख संतू गोवर्धने इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
| ag | श्री. संदीप संग्राम मुगावे इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
१५ श्री. पवन पंडितराव वाबळे ग्रामविकास विभाग 
१६ | श्रीम. सुप्रिया ज्योतेसिंग राठोड ग्रामविकास विभाग 
(श्रीम. सुप्रिया नितीन मुडे) 
| ao | श्री. Mba रतन गायकवाड ग्रामविकास विभाग 
१८ | श्री. ओकार बळवंतराव मस्के पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१९ | श्रीम. माधुरी अनिल जाधव महिला व बाल विकास विभाग 
२० श्रीम. माधवी चंद्रकान्त जगताप महिला व बाल विकास विभाग 
२१ | श्री. विशाल रमेश कळसे महिला व बाल विकास विभाग 
२२ श्रीम. धनश्री मोहनराव पवार कृषि व पदुम विभाग 
२३ | श्रीम. सारिका अंकुठा सुर्व कृषि व पदुम विभाग 
२४ श्रीम. रुपाली जा. शिदे कृषि व पदुम विभाग 
२५ | श्री. शशांक यशवंत भारसाखळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२६ श्री. सुधाकर पंडित कोरे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२७ श्रीम. वीणा विष्णू पखाले उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२८ श्री. विजय बळीराम महाजन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२९ श्री. प्रशांत नारायण कानगुडे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः SAF २०२२/प्र.क्र.२१/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभाग 
३० श्री. नरेश नरसिमलू ब्यागलवार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
३१ | श्रीम. नम्रता संदीप राठोड उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
३२ | att. सतिष बंडू जाधव उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
३३ | श्री. औकार सुधीरराव कंधारकर उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
३४ | श्रीम. सरिता विजय कदम वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
३५ | श्री. आशिष दिलीप ढवळे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
३६ | श्रीम. प्रणिता प्रसन्न परब वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
३७ श्री. निलेख महादेव पवार वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
३८ श्री. सुशिल सुरेश मोरे वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
३९ श्री. जितेंद्र शिवाजी पाटील वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
| go | श्रीम. दिव्याश्री मुकुंद थोरात महसूल व वन विभाग 
| 8a | श्री. संदीप औदुंबर कोरेकर महसूल व वन विभाग 
४२ | श्री. भास्कर किठान गवळी महसूल व वन विभाग 
४३ श्री. मंगेश महादेव गाडेकर महसूल व वन विभाग 
| 88 | श्री. फिरोज बाळु मुलाणी महसूल व वन विभाग 
४५ | at. विजय निवृत्ती करांगळे महसूल व वन विभाग 
४६ श्री. सचिन साहेबराव कावळे महसूल व वन विभाग 
| ४७ | श्री. सागर तानाजी पवार महसूल व वन विभाग 
४८ श्री. भरत नामेदेव बीडे महसूल व वन विभाग 
४९ श्री. निलेश अशोक धेडे नियोजन विभाग 
yo | श्रीम. भारती रामदास पवार नियोजन विभाग 
५१ श्री. रविंद्र प्रल्हाद माने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
५२ श्रीम. शितल गणेश जगदाळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
43 श्री. अमोल अरविद पारखे आदिवासी विकास विभाग 
५४ | श्री. विजय नारायण पवार आदिवासी विकास विभाग 
५५ | श्री. विकास कोंडीबा पवार सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
५६ श्री. बालाजी आनंदराव चिंचोरे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
५७ | श्री. अशोक लक्ष्मण जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
५८ | श्री. कुमार रामचंद्र केदार मृद व जलसंधारण 
५९ श्रीम. भाग्यश्री किशोर जगताप शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
go | at. विठ्ठल पंडितराव रावते सामान्य प्रशासन विभाग 
६१ | श्री. अशोक गोविद विरणक सामान्य प्रशासन विभाग 
६२ श्रीम. मेघाबाई रोहीदास शिदे सामान्य प्रशासन विभाग 
(श्रीम. मेघा रा. इथापे) 
६३ श्री. रोहित राजेंद्र परळकर सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः PAF २०२२/प्र.क्र.२१/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभाग 
६४ श्रीम. मेघा मच्छिद्रनाथ तंडे सामान्य प्रशासन विभाग 
६५ | a. दत्तात्रय मच्छिद्र जाधवर सामान्य प्रशासन विभाग 
६६ | श्रीम. सोनाक्षी सुनिल पाटील सामान्य प्रशासन विभाग 
(श्रीम. स्वाती वसंत महांगरे) 
go | श्री. सिल्हिया आल्बर्ट फर्नाडिस सामान्य प्रशासन विभाग 
६८ | श्रीम. गीता गणेश पगलवाड सामान्य प्रशासन विभाग 
६९ श्री. RT ओमप्रकाश घारे सामान्य प्रशासन विभाग 
| ७० | श्री. सूरज अक्कुळराव कोकाटे सामान्य प्रशासन विभाग 
| ७१ | श्री. रवी पुरन निकडे सामान्य प्रशासन विभाग 
७२ | श्रीम. आशा गणे नागरगोजे विधि व न्याय विभाग 
७३ | श्रीम. मनिषा संदीप आडे विधि व न्याय विभाग 
| ७४ | श्रीम. मनीषा चंद्रशेखर अपराध जलसंपदा विभाग 
७५ | श्रीम. सविता अमोल भादवणकर जलसंपदा विभाग 
७६ | श्री. SAX सुरेश चव्हाण जलसंपदा विभाग 
| ७७ | श्रीम. सारिका निलेडचंद्र चौधरी जलसंपदा विभाग 
७८ | श्रीम. आश्विनी विजय जाधव जलसंपदा विभाग 
७९ | श्रीम. प्रिया देविदास गिते जलसंपदा विभाग 
८० | श्री. तुशार नथु कोठावदे जलसंपदा विभाग 
८१ | ail. सोमनाथ आश्रुबा पोटे जलसंपदा विभाग 
८२ । श्रीम. गीता हेमंत टेंबुलकर जलसंपदा विभाग 
८३ श्रीम. शितल विठ्ठल ऐवळे वित्त विभाग 
८४ | श्रीम. सोनाली विज्ञाल आव्हाड वित्त विभाग 
८५ | श्रीम. स्वाती नंदकिशोर बोरले वित्त विभाग 
(श्रीम. स्वाती सतिठा नारखेडे) 
८६ श्री. हर्षदा तानाजी गाडे वित्त विभाग 
८७ | श्रीम. प्रणाली मोतीराम कटारे वित्त विभाग 
८८ | श्री. धनंजय शिवाजी खांडेकर वित्त विभाग 
८९ श्री. चंद्ररोखर दिनकर परुळेकर वित्त विभाग 
९० श्री. संग्राम शिवाजी पाटील वित्त विभाग 
९१ | श्रीम. अनिता अमित वाघ वित्त विभाग 
९२ | at. संदीप पोपटराव शिदे सार्वजनिका बांधकाम विभाग 
९३ श्री. सतीश Gear मोरे सार्वजनिका बांधकाम विभाग 
९४ श्री. दिपककुमार सरदारसिंग जाधव सार्वजनिका बांधकाम विभाग 
९५ | श्रीम. आश्विनी मोहन लांभाते सार्वजनिका बांधकाम विभाग 
९६ श्रीम. दिप्ती ज्ञानेश डोंगरे सार्वजनिका बांधकाम विभाग 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः PAF २०२२/प्र.क्र.२१/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभाग 

९७ | श्रीम. भावना मु. देसाई सार्वजनिका बांधकाम विभाग 
९८ | ait. वेभव तुकाराम आवचर गृह विभाग 

९९ श्री. विशाल विश्वनाथ पाटील गृह विभाग 
।_१०० | श्री. नागनाथ शिवनाथ लांडगे गृह विभाग 

| 909 | श्री. सचिन हिरामण बेंडकुळे गृह विभाग 

१०२ | ait. रविंद्र रामदास मंजुळे गुह विभाग 

१०३ | श्री. राजकुमार रमेश जाधव गृह विभाग 

| doe | श्री. विलास सुखदेव झांजे गृह विभाग 

१०५ श्री. अमितकुमार अनिल अहिवळे गृह विभाग 

१०६ | श्री. गणेश गोरख नरसाळे गृह विभाग 

| १०७ | श्री. गोपाल गजाननराव लोखंडे गृहनिर्माण विभाग 
१०८ | श्री. मनोज विश्वनाथ भुरे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१०९ श्री. आनंदराव ठांकरराव राठोड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
| 990 | १० | श्रीम. शोभा नामदेव सोनवणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
| 999 | ११ | श्री. गणेडा विठ्ठल शोलार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
११२ | ail. प्रशांत तुकाराम फटांगरे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
११३ | श्री. राहुल र. मातकर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
he श्री. अलताफ हुसेन जाकेर हुसेन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

फारुकी 

११५ श्री. बिभीषण बाळासाहेब शिदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
११६ श्री. आनंदा मारुती गोरे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
| ११७ | श्री. सुशांत चं. पोळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
११८ | श्री. योगेश बापू वाघाटे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
११९ श्री. किशोर अच्युत तामोरे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१२० | श्री. अशोक राजाराम गवस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१२१ श्री. रामचंद्र म्हाळाप्पा कांबळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः PAF २०२२/प्र.क्र.२१/का.१७ 


परिशिष्ट“ब” q” 


( शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-२०२२/प्र.क्र.२१/का.१७, दि. 30 ऑगस्ट, 2022 सोबतचे सहपत्र) 
सहायक कक्ष अधिका-यांच्या सन २०२२ मधील सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण वर्गाचे वेळापत्रक 


तास पहिला तास दुसरा तास तिसरा तास 
वेळ सकाळी 90.300 | सकाळी ११.३०ते (दुपारी १२.३०ते 
सकाळी ११.३० दुपारी १२.३० दुपारी १.३० 
व्याख्यात्यांचे नाव श्रीम. गीता कुलकर्णी, श्री. प्रशांत साजणीकर, | श्रीम. सरोज देडापांडे 
श्रीम. माधवी शिंदे, श्री. वि.ना. धाईजे 
विषय क्रमांक प्रश्नपत्रिका क्र. १(२) प्रश्नपत्रिका क्र. ४ 
व्याख्यानांची संख्या १५ ८ 
व्याख्यानांचा दि.१२ सप्टेंबर, २०२२ ते दि. २१ दि. .१२ सप्टेंबर, 
कालावधी सप्टेंबर,२०२२ २०२२ ते दि. २१ 
सप्टेंबर,२०२२ 
व्याख्यात्यांचे नाव श्री. ना.रा.थिटे श्रीम. गीता यादव 
विषय क्रमांक प्रश्नपत्रिका क्र. १(१) प्रश्नपत्रिका क्र. ३(२) 
व्याख्यानांची संख्या १४ १२ 
व्याख्यानांचा दि. २२ सप्टेंबर, दि. २२ सप्टेंबर, २०२२ ते दि. २९ सप्टेंबर, 
कालावधी २०२२ ते दि. १२ २०२२ 
ऑक्टोबर, २०२२ 
व्याख्यात्यांचे नाव श्री.अ.आ. लोपिस श्री. WHT साबळे 
विषय क्रमांक प्रश्नपत्रिका क्र. ३ (१) प्रश्नपत्रिका क्र. २(२) 
व्याख्यानांची संख्या १८ १२ 
दि. १३ ऑक्टोबर, दि. ३० सप्टेंबर, २०२२ ते ७ ऑक्टोबर, २०२२ 

व्याख्यानांचा २०२२ते दि. १६ 
कालावधी नोव्हेंबर, २०२२ 
व्याख्यात्यांचे नाव श्रीम. आरती देसाई 
विषय क्रमांक प्रश्नपत्रिका क्र. २(१) 
व्याख्यानांची संख्या ८ 
व्याख्यानांचा दि. १० ऑक्टोबर,२०२२ ते दि. १९ ऑक्टोबर, 
कालावधी २०२२ 


टिप :- शासकीय सुट्टीच्या दिवशी प्रशिक्षण वर्ग बंद राहतील 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः PAF २०२२/प्र.क्र.२१/का.१७ 


परिशिष्ट “क” 


(शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-२०२२/प्र.क्र.२१/का-१७, दिनांक -३० ऑगस्ट, २०२२ सोबतचे सहपत्र) 
प्रश्नपत्रिका, व्याख्यात्यांची नावे, विषय व व्याख्यानांची संख्या दर्शविणारे विवरणपत्र 


प्रश्नपत्रिका व्याख्यात्यांची नावे विषय व्याख्यानांची 
क्रमांक संख्या 
प्रश्नपत्रिका क्र.१ श्री. ना.रा. थिटे, उप १. महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली (अनुसूची -१). १४ 
(भाग-१) सचिव २. कार्यनियमावली अन्वये काढण्यात आलेले अनुदेशा. 
३. महाराष्ट्र विधानसभा नियम. 
४. महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम. 
प्रश्नपत्रिका क्र.१ श्री. प्रशांत साजणीकर, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी १५ 
(भाग-२) सह सचिव १. म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९. 
श्रीम. गीता कुलकर्णी, ।२. म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९. 
उप सचिव ३. म.ना.से.(ज्येष्ठतेचे विनियम) नियम, २०२१ 
श्रीम. माधवी शिंदे, कक्ष fy. शासन सेवेत नियुक्‍्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या 
अधिकारी इतर सेवा विषयक बाबी. 
श्री. वि.ना. धाईजे, कक्ष 
अधिकारी 
प्रश्नपत्रिका क्र.२ श्रीम. आरती देसाई, १. मंत्रालयीन विभागतील व जिल्हा पातळीवरील ०८ 
(भाग-१) अवर सचिव रचना. 
२. जनता व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याशी संबंध 
३. शासनाची महत्वाची धोरणे आणि कल्याणकारी 
उपाययोजना 
प्रश्नपत्रिका क्र.२ श्री. प्रकाश साबळे, सह ।१. कार्यालयीन कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका १२ 
(भाग-२) सचिव २. वार्षिक प्रशासन अहवाल, 
३. अत्यंत गुप्त बाबी आणि गोपनीय माहिती व 
कागदपत्रे याबाबत घयावयाची खबरदारी आणि 
त्यांची सुरक्षितता याबाबत नियम. (विभागीय 
सुरक्षाविषयक सुचनांची नियमपुस्तिका) 
४. पुराभिलेख ठेवणे 
५. मा. संसद सदस्यांना आणि राज्य विधानमंडळ 
सदस्यांना सौजन्यपूर्ण वागणूक देण्यासंदर्भात 
मार्गदर्शक सूचना. 
प्रश्नपत्रिका श्री. आ.अ. लोपिस, वित्त विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या १८ 
क्र.३ (भाग-१) से.नि. अवर सचिव म.ना.से. नियम पुस्तिकांचा अभ्यास. 
१. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) 
नियम, १९८१ 
२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ 
३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम,१९८१ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२२/प्र.क्र.२१/का.१७ 


४. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर 
सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ 


. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ 


प्रवासभत्ता नियम (मुंबई नागरी सेवा नियम १९५९ 
नुसार) 


प्रश्नपत्रिका 
क्र.३(भाग-२) 


श्रीम. गीता यादव, कक्ष 
अधिकारी 


अर्थसंकल्पीय बाबींचा अभ्यास 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका. 
आकस्मिक खर्च नियमपुस्तिका. 


१२ 


प्रश्नपत्रिका क्र. 
४ 


श्रीम. सरोज देडापांडे, 
अवर सचिव 


-O 


टिप्पणी लेखन व मसुदा लेखन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


